शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांसाठी 
प्रसिद्धी तसेच जाहिरातविषयक कार्ये पार 
पाडण्यासाठी जाहिरात संस्थांच्या सूचीस 
मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: मावज-२०१९/प्र.क्र.२६४/३४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ नोव्हेंबर,२०१९ 


१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक:मावज-२०१५/प्र.क्र.३५०/३४ 
दि.१९ ऑक्टोबर,२०१५ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-मावज-२०१७/प्र.क्र.१५३/३४/दि.२१.जुळे,२०१७ 
3. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: मावज-२०१७/प्र.क्र.२८७/३४ 
दि.१२ ऑक्टोबर,२०१७ 
४. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाचे पत्र क्र.वृत्तचित्र-२०१९/जाहिरात/का-७/३९८ 
दि.०६.०८.२०१९. 


शासन निर्णय 

शासनाच्या विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या लोकाभिमुख योजना, विकास प्रकल्प व 
धोरणांमध्ये झालेला व्यापक व पुरोगामी बदल विचारात घेवून योजनांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत 
प्रभावीपणे पोहचविण्यासाठी विविध माध्यमांचा वापर करुन प्रचार व प्रसिद्धीसाठी लागणाऱ्या कल्पक 
कामाच्या निर्मितीसाठी तसेच जाहिरांतीचे कार्य पार पाडण्यासाठी जाहिरात संस्थांच्या सूचीला 
संदर्भाधीन अनुक्रमांक - ३ च्या शा.नि.व्दारे दोन वर्षासाठी मान्यता देण्यात आली होती. 
२. शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांच्या प्रचार व प्रसिद्धी तसेच जाहिरात विषयक कार्ये पार 
पाडण्यासाठी अर्हताप्राप्त संस्थांकडून विहित कार्य पद्धतीने व विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यासाठी 
ई-निविदा पद्धतीची कार्यवाही सुरु करुन अंतिम यादी तयार करण्यासाठी काही कालावधी लागणार 
आहे. त्यामुळे दि.१२ ऑक्टोबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांच्या 
सूचीला दि.११.११.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९११०११४४६१४५३०७ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ 
Ramkisan 

st=Maharashtra, 

2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf1 54f99ec0b0d9e613209e2 
N a raya n fa 0 M u Sa | e sey atote2eda6a7Sae, cn-Ramkisan fiers Sco Mie js 


Date: 2019.11.01 14:50:50 +05'30' 


(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


al 
neral 


प्रत, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.२६४/३४ 


३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री/यांचे खाजगी सचिव. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२,(लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

७. सचिव, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८. संचालक (माहिती/प्रशासन) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय मुंबई-३२. 
९. संचालक (माहिती/वृत्त) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय मुंबई -३२. 
१०. उपसंचालक (लेखा) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय मुंबई -३२. 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३. संबंधीत सर्व संस्था 

१४. निवडनस्ती (का-३४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


